श्रीमती ग्रिडलेचे बूट 


जॉय 


श्रीमती ग्रिडलेचे बूट 


मराठी : गार्गी लागू 


श्रीमती ग्रिंडले यांना त्यांच्या जुन्या बूटांचा खूप कंटाळा 
आला होता. म्हणून ती एका दुकानात बूट खरेदी 
करण्यासाठी गेली . 


" तुम्ही अगदी योग्य दुकानात आला अहात, " 
दुकानातील विक्रेती म्हणाली. 


" मी तुम्मच्या पसंतीचे बूट नक्की शोधून काढु शकेन, " 
" खूप छान !" श्रीमती प्रिंडले म्हणाली . 


" तुम्हाला हे लाल रंगाचे बूट कसे वाटले ? 
तुम्हाला शोभून दिसतील." 


" मला लाल रंग आवडत नाही," श्रीमती ग्रिंडले म्हणाली. 


" बर , मग हे निळ्या रंगाचे बूट बघा..... तुम्हाला नक्की 
आवडतील. " 
"निळा रंग माझा नावडता आहे, " श्रीमती ग्रिडले म्हणाली. 


" बर , मग हे नविन डिझाईनचे बूट बघा...याला 
पुढचा पंजाचा भाग आणि उंच टाच नाही आहे . 
सध्या या प्रकारचे बूट पसंत केले जातात ." 


" नको, नको, हे बूट घालून माझ्या पायांना थंडी 
वाजेल, " श्रीमती ग्रिंडले म्हणाली . 


" अरे, तुम्हाला पायांना थंडी वाजत असेल तर 
तुम्ही हे फर लावलेले बूट सर्वात चांगले," 
विक्रेती म्हणाली . 


" मला फरवाले बूट आवडत नाहीत," श्रीमती 
ग्रिडले म्हणाली. 


" मग हे उंच टाचांचे बूट ," विक्रेतीने विचारले . 
" नाही, याची टाच खूपच उंच आहे , " श्रीमती ग्रिडले सांगती झाली. 


" मग सपाट तळ असलेले....." विक्रेतीनेविचारले 
" नाही, हे तर एकदम सपाट आहेत...." श्रीमती ग्रिडले म्हणाली. 


विक्रेती बर्याच वेगवेगळ्या प्रकारचे बूट दाखवित 
राहिली. आणि श्रीमती ग्रिडले ते घालून बघत होती . 


थोड्या वेळात पूर्ण दुकान बूटांनी भरून गेले. 
दुकानात सगळीकडे बूटच बूट पसरले . 


शेवटी श्रीमती ग्रिंडले यांना बूटांचा एक जोड पसंत पडला. 


"हे माझ्या आवडीचे बूट आहेत , 
याचा रंग माझा आवडता आहे, 
याचा आकारही छान आहे, 
हे घातल्यावर मला खूप छान वाटत आहे, 
मी हेच बूट विकत घेते !......" 


NAGAR 


" अरे , श्रीमती ग्रिंडले! 
विक्रेतीने हात कपाळावर मारून 
हताशपणे म्हटलं , 
" हे तर तुमचेच जुने बूट आहेत , 
जे घालून तुम्ही दुकानात आला होता..." 


समाप्त 


